राज्यस्तरीय आदिवासी उपयोजना निधी 
वितरण सन २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
मृद व जलसंधारण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: आवियो-२०१९/प्र.क्र.६९/जल-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :-१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२२. 
२) प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, 
नागपूर कार्यालयाचे पत्र जा.क्र./१८८९/लेशा/सन २०२३, 
दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०२३. 
३) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्रमांक: बीयुडी-२०२३/ 
/प्र.क्र.११/कार्यासन-६, दिनांक ११ जानेवारी, २०२४. 


प्रस्तावना : १०१ ते २५० हेसिक्ष असलेल्या उपसा सिंचन योजना कोटरा हल्बीटोला व उपसा 
सिंचन योजना बिजेपार ता. सालेकसा , जि. गोंदिया या आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गतच्या 
प्रकल्पासाठी आदिवासी विभागाने संदर्भीय क्र. ३ येथील शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन 
दिलेल्या निधीचे वितरण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासनाने 
खालील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


निर्णय: गोंदिया जिल्ह्याच्या सालेकसा तालुक्‍यात एकूण ४०५ हेक्‍टर सिंचन क्षमता निर्माण 
करणाऱ्या उपसा सिंचन योजना PIER हलबीटोला व बिजेपार या प्रकल्पांच्या झालेल्या 
कामांकरिता अनुक्रमे रुपये १४.०० लक्ष व रुपये ८९.५० लक्ष याप्रमाणे एकूण रुपये १०३.५० 
लक्ष (रुपये एक कोटी तीन लक्ष पन्नास हजार फक्त) निधी खालील अटी व शार्थींच्या अधीन 
वितरित करण्यासाठी याद्वारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

अ) वरील प्रकल्पाच्या कामांकरिता जलसंधारण महामंडळाकडून अथवा अन्य स्त्रोताकडून 
निधी उपलब्ध झाला असल्यास, याद्वारे वितरित करण्यात येत असलेल्या vasa 
आहरण अथवा वितरण करण्यात येवू नये, 

ब) प्रशासकीय मान्यतेच्या तसेच शासनाने मान्य केलेल्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या 
किंमतीपेक्षा जास्तीची रक्‍कम खर्च करण्यात येवू नये, 

क) वरील प्रकल्पाच्या कामासाठी निधीची गरज नसल्यास, हि रक्‍कम कोणत्या ही 
परिस्थितीत परस्पर अन्य प्रकल्पासाठी वितरित करण्यात येवू नये, 

ड) कोणत्याही कारणे निधी अखर्चित राहिल्यास, सदर रक्‍कम तातडीने झासनाकडे 
प्रत्यार्षित करावी, 

ई) निधी वितरणासंबधीच्या वित्त विभागाच्या संदर्भिय परिपत्रकामधील मार्गदर्शक सूचनांचे 
व आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भीय आदेशामधील निदेश्ांचे काटेकोर अनुपालन 
करण्यात यावे. 

फ) कामाच्या गुणवत्तेची खात्री करुन व त्याबाबत तक्रारी नसल्याची खातरजमा करुन 
केलेल्या कामाच्या देयकाआधारे निधीचे वितरण करावे व त्याबाबतचा अनुपालन 
अहवाल आदिवासी विकास विभागास व प्रस्तुत विभागास सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आवियो-२०१९/प्र.क्र.४६९/जल-४ 


2. याद्वारे वितरित करण्यात आलेली रक्‍कम प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व 
जलसंधारण विभाग, नागपूर यांनी आहरित करुन, त्यांचे अधिनस्त संबंधित जिल्हा 
जलसंधारण अधिकाऱ्यांकडे त्वरेने वितरित करावी. 


3. यावर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा आणि सन 
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक 

टी, 

४७०२, लहान पाटबंधा-यावरील भांडवली खर्च 

७९६ जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना 

(०१)(१८) राज्य एकत्रित निधी अंतर्गत लहान पाटबंधारे योजना 

(राज्यस्तर योजना) (४७०२ ७७२१) 

५३, मोठी बांधकामे 
रः उपरोक्त खर्चाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे महालेखाकार कार्यालयास सादर करुन 
त्याच्या प्रतीस्वाक्षरीत प्रती तसेच प्रकल्प पुर्ण झाल्यावर प्रकल्प पुर्णत्वाचे प्रमाणपत्र आदिवासी 
विकास विभाग व प्रस्तुत विभागास उपलब्ध करुन द्यावे. 


4, याद्वारे वितरित निधीचा ताळमेळ ठेवण्याची जबाबदारी संबधित प्रादेशिक 
जलसंधारण अधिकारी कार्यालयाची राहिल व अप्पर आयुक्त तथा मुख्य अभियंता, मृद व 
जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, पुणे हे सदर बाबींचे समन्वयक प्राधिकारी राहतील. 


६. प्रस्तुत आदेश, आदिवासी विकास विभागाच्या संदर्भीय आदेशामधील मान्यतेनुसार 
व वित्त विभागाच्या संदर्भीय परिपत्रकान्वये प्रशासकिय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या 
TAHIR निर्गमित करण्यात येत असून, डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित Hes हे आदेशा 
महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आहेत. त्यांचा संकेताक २०२४०११५१७२०२८३९२६ असा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAJESH HEMCHAND BAGDE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SOIL AND 


RAJ E S H WATER CONSERVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ed7af9a8be3d880eda8e29b769ac 16864ea0732c103c 
7f011129ff654701c22c, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
H E M C H A N D BA G D E serialNumber=B7A690C5B955786C61B12D2A97A09E71E030D 
081D0786B3D4740E1A0078F4684, cn=RAJESH HEMCHAND 
BAGDE 
Date: 2024.01.15 17:19:28 +05'30' 


(रा. हे. बागडे) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 


आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

अप्पर आयुक्‍त तथा मुख्य अभियंता, मृद व जलसंधारण, प्रादेशिक क्षेत्र, नागपूर. 
प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, नागपूर. 

५. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, गोंदिया. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आवियो-२०१९/प्र.क्र.६९/जल-४ 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, गोंदिया. 

८. कक्ष अधिकारी, कार्यासन जल-११, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. कक्ष अधिकारी, कार्यासन -०६, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवड नस्ती, जल-४ 


प्रत अग्रेषित, 
१. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधान परिषद) विधानमंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 
२. मा. विरोधीपक्ष नेता (विधान सभा) विधानमंडळ, मुंबई यांचे कार्यालय. 
३. स्थानिक लोकप्रतिनिधी (मार्फत संबधित ल.सिं.(जसं) उपविभागिय अभियंता) . 
४. मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव 
५. सचिव (आदिवासी विकास विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. सचिव (मृद व जलसंधारण) यांचे स्वीय सहायक. 
७. आयुक्त, मृद व जलसंधारण, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


